सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील तरतुदीचे 
पुनर्वितरण " प्रधान लेखाशीर्ष २२५१, सचिवालय, 
सामाजिक सेवा, मागणी क्र.ई-३” 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संसामु -२०१७/प्र.क्र.२७/नोंदणी शाखा 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना - 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात " मागणी क्र.ई-३, २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा -९०, 
सचिवालय (०१) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग (२२५१००२४)-१७ संगणकावरील खर्च " या 
लेखाशीर्षातील असलेली रु.५.३० लक्ष इतकी तरतूद कमी पडत असल्याने, वाढीव मागणी पूर्ण 
करण्याकरीता “ मागणी क्र.ई-३, २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा -९०, सचिवालय (०१) शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग (२२५१००२४)-१३ कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षातील रू.३,००,०००/- (रुपये 
तीन लक्ष फक्त) इतका निधी पुनर्वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात " मागणी क्र.ई-३, २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा -९०, 
सचिवालय (०१) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग (२२५१००२४)-१७ संगणकावरील खर्च " या 
SRE असलेली रु.५.३० लक्ष इतकी तरतूद कमी पडत असल्याने, वाढीव मागणी पूर्ण 
करण्याकरीता “ मागणी क्र.ई-३, २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा -९०, सचिवालय (०१) शालेय 
शिक्षण व क्रोडा विभाग (२२५१००२४)-१३ कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाकरिता रू.३,००,०००/- (रुपये 
तीन लक्ष फक्त) इतका निधी पुनर्वितरित करण्यास याव्दारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१७१६४३३६११२१ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ravi n d ra P ral h ad Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


At OU = School Education And Sport Departrment 
e Date: 2018.12.17 16:53:33 +05'30' 


Digitally signed by Ravindra Pralhad Ate 
DN: CN = Ravindra Pralhad Ate, C = IN, S = 


(र.प्र.आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई, 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 


शासन निर्णय HATH: GAY -२०१७/प्र.क्र.२७/नोंदणी शाखा 


३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
४. संचालक,लेखा व कोषागारे,मुंबई 
५. सह सचिव (प्रशासन),शालेय शिक्षण व क्रीडज्ञ विभाग 
६. वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-६)/नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
७. कार्यासन अधिकारी,प्रशासन-१/ळलेखाझाखा/अर्थसंकल्प 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८. निवड नस्ती/नोंदणी शाखा 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक संसामु-२०१७/प्र.क्र.२७/नोंदणी शाखा, दि.१७ डिसेंबर, २०१८ सोबतचे सहपत्र 


योजनेतर योजना पुनर्वितरण सन २०१८-१९ 


मुख्य लेखाशीर्ष २२५१,सचिवालय सामाजिक सेवा 


मागणी क्र.ई-२ 


नियंत्रक अधिकारी : सहसचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


अ.क्र SUAS गौणशीर्ष पुनर्विनियोजन । पुन्विनियोजन करेपर्यंत मंजूर अनुदान | पुनर्विनियोजन । पुनर्विनियोजन अभिप्राय 
करेपर्यंत माहिती किंवा विनियोजन (पूरक करावयाची नंतर होणारी 
असलेला प्रत्यक्ष मागणीसह) रक्‍कम रक्‍कम रूपये 
खर्च हजारात 
eal २ ३ कका अला ५ द | ७ 
7 2249, सचिवालय-सामाजिक मूळ मंजूर तरतूद - 4,30,000/- | (+)3,00,000/- | ¢,30,000/- तपशीलवार 
सेवा-९० सचिवालय (०१) शालेय पुरवणी मागणी ०० उपशीर्षामध्ये 
शिक्षण व क्रीडा विभाग पुनर्विनियोजन (-) ०० बचत उपलब्ध 
(२२५१००२४)-१७ संगणकावरील एकूण उपलब्ध तरतूद ५,३०,०००/- आहे. 
खर्च 
२ | 2249, सचिवालय-सामाजिक मूळ मंजूर तरतूद  ४७,०८,०००/- । (-)3,00,000/- | ४४,०८,०००/- | विभागाच्या नोंदणी 
सेवा-९० सचिवालय (०१) शालेय पुरवणी मागणी ०० शाखेकडून 
शिक्षण व क्रौडा विभाग सुधारित अंदाज ०० संगणकावरील 
(२२५१००२४)-१३ कार्यालयीन एकूण उपलब्ध तरतूद ४७,०८,०००/- खर्च 
खर्च भागविणेकरिता 


मागणी 


